सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षी 
दि. ३० जून २०२२ पर्यंत कोणत्याही 
बदल्या न करणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसआरव्ही -2022 /प्र.क्र.२९/कार्या १२ 
मादाम कामा मार्ग, राजगुरु चौक,मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: २७ मे, २०२२ 


शासन निर्णय - 

शासनाच्या निदेशानुसार, “महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि 
शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५” नुसार करण्यात 
येणाऱ्या बदल्या सन २०२२-२३ या चालू आर्थिक वर्षी दि.३० जून,२०२२ पर्यंत करण्यात येऊ 
नयेत. तथापि, प्रशासकीय कारणास्तव तातडीने एखादी बदली करणे आवश्यक असल्यास, 
अशी बदली मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या मान्यतेने करावी. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥/(95॥[॥9.9०९/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०५२७१६०६५३१००७ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
GEETA RAHUL rT nce 


1d978442ac6b599d6a0abct73fe7 17e252994443a8509075, 
101¢c93, ICode=400032, 


shtra, 
rialNumber=92D474843B842720200D 1A10946D5FC9348B9450F867605A47 
D177207C9BD384, |EETA RAHUL KULKART 
Date: 2022.05.27 16:32:57 +05'30 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, विधानभवन, मुंबई 

५. सर्व मा. संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 

६. मा.मुख्य सचिव 

७. सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

८. सर्व विभागीय आयुक्‍त 

९. सर्व जिल्हाधिकारी 

१०. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख (संबंधित 
प्रशासकीय विभागामार्फत) 

११. सामान्य प्रशासन विभाग/का. ३९ (महाराष्ट्र शासनाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दीकरिता) 

१२. निवड नस्ती 


